आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४) 
करीता केंद्र शासनाचे आयकर कपातीचे परिपत्रक 
निदर्शनास आणणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.-- आयकर २०२३/प्र.क्र.१/२०२३/कोषा प्रश्ञा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०९ जानेवारी, 2023. 


वाचा : केंद्र शासन, वित्त मंत्रालय यांचे परिपत्रक क्र. 24/2022 F.No. 275/15/2022-॥1 (8), 
दि.७ डिसेंबर,२०२२. 


शासन परिपत्रक 


केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने परिपत्रक क्र.24/2022 F.No.275/15/2022-IT(B), 


दि. ७ डिसेंबर, २०२२ अन्वये वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करीता (कर निर्धारण वर्ष २०२३-२४ आयकर 


कपातीबाबत सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर परिपत्रक सोबतच्या सहपत्रासह केंद्र 


शासनाच्या आयकर विभागाच्या www.incometaxindia.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग / विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी केंद्र शासनाच्या 


वर नमूद केलेल्या परिपत्रकानुसार आवऱ्यक ती कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०१०९१४५५१३२१०५ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE 


( इंद्रजित गोरे) 
areas उपसचिव 


प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


oc ww A Oo 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आयकर २०२३/प्र.क्र.१/२०२३/कोषा प्रशा-५ 


२५. 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 


सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
आयुक्त, आयकर (TDS) TARTS, मुंबई ४००००२ 
आयुक्‍त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई 
सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा मुंबई / पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती कोषा प्र.५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


